क्रिमिनळ रिट पिटीशन क्र. १००६/२०१२ मध्ये 
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिलेल्या आदेशानुसार 
याचिकाकर्ते यांना नुकसान भरपाई देणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीआरटी-२०१२ / प्र. क्र.१०५ / पोल-११ 
जागतिक व्यापार केंद्र , 20 मजला 
कफ परेड, मुंबई - ०५. 
तारीख :४ मार्च, २०१४ 


शासन निर्णय: 

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी क्रिमिनल Re fr क्र.१००६/२०१२ या न्यायालयीन 
प्रकरणात दिनांक २५ जून, २०१२ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार याचिकाकर्ते यांना खालीलप्रमाणे 
रक्‍कम अदा करण्यास शासन मान्यता देत आहे :- 


अ.क्र याचिकाकर्त्याचे नांव रक्‍कम 
1१ श्री. जयवंत बाळकृष्ण साईल. १०००/- 
२ श्री. विजय नारायण गांधी. १०००/- 
3 श्री. गोविद श्रीपद carats. १०००/- 
| ४ | श्री. अविनाश मनोहर प्रभू. १०००/- 
षु श्री. किडानलाल मगणलाल मिश्री. १०००/- 
& श्री. विल्ली करी वाडीया. १०००/- 
1७ | श्री. दौळलतराय परागजी देसाई. १०००/- 
द श्रीमती अँड्रीयन कॅस्टीलीनो. २६,०००/- 
g श्रीमती बिना सुशील घरत. २६,०००/- 
1१० | ० श्री. मनोहर दामजी सापरीया. १०००/- 
" वी) | १ श्री. अश्विन धिरजलाल परमार. १०००/- 
१२ श्री.सनत प्राणलाल उपाध्ययाय. १०००/- 
१३ श्री. प्रकाह पी. ओझा. १०००/- 
१४ | श्री. पांडूरंग गोविद कानगावकर. १०००/- 
१५ श्री. दिपक नाथालाल दवे. १०००/- 
१६ श्री. शिरीष पुरूषोत्तम शहा. १०००/- 
1 १७ श्री. संजय काशिराम घाडीगावकर. १०००/- 
एकूण रक्‍कम रुपये ६७,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआटी - २०१२/प्र.क्र.१०५/पोल-११ 


२. वरील प्रमाणे रक्कम अदा करण्यासाठीच्या खर्च लेखाशिर्ष " बी - १ २०५५ पोलीस (00) 
१०८ राज्य मुख्यालय पोलीस (०२) (१) हहर पोलीस आस्थापना २०५,५-००, ८८, (५० इतर खर्च) 
(भारित)" याखाली खर्ची घालावा व तो सन २०१३ - १४ करीता मंजूर अनुदानातून भागवावा. 


3. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र १०.०८/प्र.क्र.9०/२००८/विनियम, दिनांक 
१५.०५.२००९ चे परिशिष्टातील भाग पहिला उपविभाग २ मधील अ.क्र. २ मधील नियम क्र. 9 अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक ताक २०१४०३०४१३५३०५८४२९ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Punam 
p U Nn a mM Hiraman Wagde 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
1 MAHARASHTRA, ou=HOME, 
H | ra mM a a postalCode=400032, 
st=MAHARASHTRA, cn=Punam 
\W Hiraman Wagde 
a g d e Date: 2014.03.04 13:59:22 +05'30' 
पु. हि. वागदे 


उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

३. सह पोलीस आयुक्त (प्रशासन), मुंबई, 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

५. महालेखापाल १ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, 
६. महालेखापाल २ (लेखा परिक्षा), मुंबई, 
७. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८ 
९ 


. सह सचिव, कार्यासन - बीयुडी - १, गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, मुंबई, 
. निवडनस्ती पोल - ११ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


